अकृषि विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांच्या वेतन अनुदानासंदर्भातील 
कार्यवाही (२२०२ ०६८३) या 
लेखाशीर्षाखाली करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२३०२/प्र.क्र.४२/विशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०१ मार्च, २०२३ 


Lol 

rail 

| 
| 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण1-२०१०/(४२५/१०)/विशि-१, दि.५.३.२०११ 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.जीयुजी-२०११ (१०४/११)/विशि-१, दि.१६.५.२०११ 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.एसयुके-२०१३/(२२/१३)/विशि-१, दि.३०.१.२०१३ 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय शासन निर्णय क्र.युएसजी-१००४ (८४/२००४)/विशि-१, 

दि.३०.८.२००४ 

५) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. एसयुएस- क्र.एसयुएस -२००५/(८०/०५)/विशि-१, 
दि.८.१०.२००७ 

६) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.एसयुएस-२००९/(३९०/०९)/विशि-१, दि.१९.०९.२००९ 

७) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.एएमयु-२००७/ (१६५/०७)/, दि.३०.३.२०१२ 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्‍त झासन निर्णयान्वये अनुक्रमे (१ गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली (२) शिवाजी विद्यापीठ, 
कोल्हापूर (३) पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर (पूर्वीचे सोलापूर विद्यापीठ, 
सोलापूर) (५) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर (५) संत गाडगेबाबा 
अमरावती विद्यापीठ, अमरावती (६) कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव (पूर्वीचे 
उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव) या विद्यापीठांसाठी वेळोवेळी आवश्‍यक असलेली शिक्षक व शिक्षकेतर पदे 
मंजूर करण्यात आली आहेत. सदर पदांचे वेतन विद्यापीठासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या 
लेखाशीर्षाखाळी आहरीत करण्यात येत आहे. एकाच विद्यापीठांतर्गत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी 
वेगवेगळ्या लेखाश्रीर्षाखाली वेतन अनुदानाची मागणी करणे, अंदाजपत्रकीय तरतुद करणे, सदर तरतुदींचे 
वितरण करणे, कोषागारात देयके सादर करणे आणि झालेल्या खर्चाचा ताळमेळ घेणे इत्यादी कामे स्वतंत्रपणे 
करावी लागत आहेत. तसेच संबंधित लेखाशीर्षाखाली मर्यादित निधी अर्थसंकल्पित होत असल्याने काही 
कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्रलंबित राहत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे वर नमूद बाबी टाळण्यासाठी व 
प्रशासकीय कामकाजात एकसुत्रता आणण्यासाठी उक्त विद्यापीठामधील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा खर्च एकाच 
लेखाशीर्षातून करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुसार खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आळा 
आहे. 


शासन निर्णय:- 
खालील विद्यापीठामधील सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा खर्च सन २०२३-२४ या 
वित्तीय वर्षापासून रकाना क्र.३ मधील लेखाशीर्षामधून खर्ची टाकण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२३०२/प्र.क्र.४२/विशि-१ 


क्र. विद्यापीठाचे नाव लेखाशीर्ष 
Ea 2 3 
| 9 | गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली मागणी क्र.डब्ल्यू-२, 03, विद्यापीठ व उच्च 
२ | शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर शिक्षण १०२, विद्यापीठांना सहाय्य, (००) 
3 | पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, | (०१), सर्वसाधारण शिक्षणासाठी 
सोलापूर (पूर्वीचे सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर) विद्यापीठांना अनुदाने (अनिवार्यौ ३६ 
४ | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती | सहायक अनुदाने (वेतन) 
संभाजीनगर (२२०२ ०६८३) 
५ | संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती 
६ | कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, 
जळगाव (पूर्वीचे उत्तर महाराष्ट्र जळगाव) 
२. सदर शासन वित्त विभागाच्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.inu} संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०३०११७५२४३५५०८ असा आहे. सदर शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


AJIT MADHUKARRAO & 
BAWISKAR 


33] 
ap 


A -O 


CC ww 


Co 
ae 


अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग) मंत्रालय, मुंबई. 


<८0 


YS २..> २-८ <> Sel IS ss ls eles el Ne 


(३ 


कुलगुरू, सर्व अकृषि विद्यापीठे. 

संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०) सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण. 
११) कुलसचिव, सर्व अकृषि विद्यापीठे. 


vo 


92) अवर सचिव (साशि-१), मंत्रालय, मुंबई. 
१३) निवड नस्ती (FART-9). 


6९333 


61६40 


(अजित बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे सचिव, राजभवन मलबार हिल, मुंबई. 
मा. मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व सह सचिव/ उप सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


